मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१८-१९ 
करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये ६२७.९७५ लाख 
रक्‍कम वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अप्रयो-२०१८/प्र.क्र.२२२/९-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-५ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ- (१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. राअअ-१११६/प्र.क्र.२४८/१४-अ, दिनांक Qo जून, २०१७ 

(२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. कृप्रधो-२०१७/प्र.क्र.२०८/९-अ, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१७ 

(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 

(४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. कृराधो-१४१७/प्र.क्र.१०९/९-अ, दि.६ जून, २०१८ 

(५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. राअअ-२०१८/प्र.क्र.१७९/९-ओ, दि.२० जून, २०१८ 

(६) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र. कृआ/कृप्र/मुकृवअप्र/ 
अनु मागणी/२८९/२०१८, दिनांक १२/१०/२०१८ 

(9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे 
आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, 
उर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षापासून मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही नवीन १०० % राज्य पुरस्कृत योजना पुढील पाच वर्षाकरिता 
राबविण्यास दिनांक २०.०६.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, संदर्भाधीन 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे कृषि व अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७ जाहीर करण्यात आले आहे. 


त्याअनुषंगाने, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्याकरिता रुपये ५००० लक्ष 
(रुपये पन्नास कोटी फक्त) ची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून सदर योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्याकरिता 
संदर्भाधीन दिनांक २० जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत पहिल्या 
हप्त्याचा रुपये ६२७.९७५ लाख एवढा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन आता 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ मध्ये मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे पहिला हप्ता रुपये ६२७.९७५ लाख (रुपये सहा कोटी 
सत्तावीस लाख सत्त्यान्रव हजार पाचशे फक्त) पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये लाख) 
अ.क्र योजनेचे नांव राज्य हिस्सा (१००%) 
शिया मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ६२७.९७५ 
एकूण ६२७.९७५ 


२. आयुक्‍्तस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकल्पांची यादी "परिशिष्ट-अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अप्रयो-२०१८/प्र.क्र.२२२/९-ओ 


३. aR निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी खालील लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 
"मागणी क्र. डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(००) (१०२) अन्नधान्य पीके, 
(००) (३४) मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना (१०० % राज्य योजना) 
(२४०१ A ७९१) 
३३, अर्थसहाय्य". 


४. या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या रुपये ६२७.९७५ लाख रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून, आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध झालेली 
रुपये ६२७.९७५ लाख रक्कम कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी वर्ग करावा. 

६. सदर योजनेअंतर्गत अनुदान/खर्चाच्या रकमा DBT (Direct Beneficiary Transfer) ER प्रदान करण्यात याव्यात. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी विनियोगाच्या 
अनुषंगाने संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


८. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ मधील 
अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०१९०२०५१२३८४६०५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.02.05 12:44:34 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२) मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रयो-२०१८/प्र.क्र.२२२/९-ओ 


) मा. राज्यमंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. सचिव (कृषि) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे (५ जादा प्रतीसह) 

) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍ताळलय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य 

) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 
निवड नस्ती (का.९ ओ) 

कार्यासन ९-अ, संग्रहार्थ. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve “विकट 0. मिड 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट "अ 
शासन निर्णय क्रमांक :मुअप्र-२०१८/प्र.क्र.२३/९-अ, दिनांक ०५/०२/२०१९ चे सहपत्र. 


(रुपये लाख) 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव व ठिकाण प्राडक्ट प्रमोटर प्रकल्प | एकूण मंजूर | प्रथम हप्ता 
किंमत | अनुदान (दोन्ही | अनुदान 
हप्ते मिळून) 
१ | मे.रॉयल heya, मु. वरवडे, । काजू प्रक्रिया श्री. अकिब १६३.७७ १९.५९ ९.७९५ 
ता. कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग सलाउद्दीन 
कुडाळकर 
२ | मे. सोमनाथ पल्सेस,॥॥-10/1, | दाल प्रक्रिया श्री. दिलीप २५२.०० 32.09] १६.३५५ 
MIDC Phase-IV, कुंभारी रोड, मदनलाल हेडा 
अकोला 
3 | उषास्टीम उद्योग, मु. खापा, राइस मिल श्री. मनोजकुमार | १०२.०० ३०.०० | 44.000 
ता. तुमसर, जि. भंडारा (स्तरवृध्दी) असाटी 
४ | रामदेव दाल मिल, वडाली दाल मिल श्री. हितेठा ३००.०० ५०.०० २५.०० 
सटवाई, जि. अकोला तुलशिराम मंत्री 
५ | सर्वज्ञ अँग्रो प्राडक्टस्‌, बामनोद, | हळद श्रीमती जयश्री ९५.४२ १६.०४ ८.०२० 
ता. यावल, जि. जळगाव अमोल जावळे 
६ | यश इंटरप्रायजेस, प्लॉट भगर/वरई श्रीमती किती ६८५.६६ ५०.०० |  २५.००० 
नं.१६/२, एम.आय.डी.सी., प्रक्रिया चोरीया 
सातपुर, नाशिक 
७ | Heat अँग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, | भाजीपाला श्री. महेंद्रकुमार | २२०.२२ 30,00 | १५.००० 
सी-१०७, माळेगाव MIDC, प्रक्रिया बाबुराव महाजन 
ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
८ | ठाकूर अँग्रो प्राडक्टस्‌, माठ, काजू प्रक्रिया श्री. दिलीप १३२२.६१ ५०.०० | २५.००० 
ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग ज्ञानदेव ठाकूर 
९ | जयराज कंड्यु इंडस्ट्रीज, काजू प्रक्रिया श्रीमती विजया २५८.९१ ४३.५४ | २१.७७० 
माटणे, ता. दोडामार्ग, विनायक 
जि. सिंधुदुर्ग शिरोडकर 
qo | विकास कृषि प्रक्रिया आणि पणन | बेसन मिल श्रीमती सुनिता ९९.०० १९.०४ ९.५२० 
सह. संस्था विकासनगर, पांडुरंग शिंदे 
जि. उस्मानाबाद. 
११ | फिनिक्स कृषि शेतकरी गट, दाल मिल श्री. सुभाष माधव ९५.०० २७.०८ | १३.५४० 
टाकळी बेंबळी, जि. उस्मानाबाद पाटोळे 
१२ | दिलासा अग्रो प्रोसेसिंग, फळेव श्री. संजीव २८३.१५ ५०.०० | 24.000 
औरंगाबाद भाजीपाला उन्हाळे 
१३ | प्रतिक गृह उद्योग, MIDC शेंगदाणा चिक्की | श्री. अनिल १२८.६२ १४.५३ ७.२६५ 
B-41, जळगाव यशवंत सावंत 
१४ | बेताला अँग्रो टेक, पुरंदर, राईस/डाळी श्री. कमलेस २९८.०० ५०.०० २५.००० 
जि. पुणे राजेंद्र बेताल 
१५ | डीएसके अँग्रो pee, निमगाव | फळ प्रक्रिया श्री. हर्षद १०८.१८ २३.२९ | ११.६४५ 
केतकी, ता. इंदापूर, जि. पुणे । (डाळींब) दादाराव कुदळे 
१६ | APT otal इंडिया, चाकण, फळेव श्री. राजाराम १५२.८८ ४५.११ २२.५५५ 
जि. पुणे भाजीपाला अप्पासाहेब 
साळुंखे 


१७ | श्रीफळ अँग्रो अण्ड फुड प्रोसेसिंग | नारळ पावडर, श्री. प्रवीण ११६.२७ २४.७५ १२.३७५ 
टिटवे, ता. राधानगरी, कोपरा एकनाथ घारे 
जि. कोल्हापूर 

१८ | छत्रपती शाहू अँग्रो प्रोसेसिंग,  । केळी वबटाटा । श्रीमती प्रज्ञा १३३.३९ २५.६२| १२.८१० 
MIDC, कागल, कोल्हापूर चिप्स संदीप कांबळे 

१९ | लंबोदर अग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज | काजू प्रक्रिया श्री. महेश २३०.०० ४९.२० २४.६०० 
कांडगाव, ता. करवीर, आनंदराव 
जि. कोल्हापूर राईबागकर 

२० | श्री. पद्या राईस मिल, MIDC, । राईस मिल श्री. प्रशांत भूपाळ | १४३.१२ 22.99] १४.०५५ 
हलकर्णी, कोल्हापूर मगदूम 

२१ | समर्थ अँग्रो प्राडक्टस्‌, सोनाळी, | नारळ श्रीम. गितांजळी । २१३.९५ BERL] २३.४९० 
ता.कागल, जि. कोल्हापूर पावडर/कोपरा । अजित तेली 

22 | सह्याद्री अग्रो इंडस्ट्रीज, काजू प्रक्रिया श्री. सुनिल AM | १९३.२१ २१.११ 90.444 
नांदवडे, ता. चांदवड, शिंदे 
जि. कोल्हापूर 

२३ | धोडीदेव अँग्रो फुडस्‌, गंगापूर, । काजू प्रक्रिया श्रीमती वर्षा उदय | २४३.५० ४२.५० २१.२५० 
ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर भोसले 

२४ | बालाजी sal इंडस्ट्रीज, काजू प्रक्रिया श्री. सुषांत २६०.१९ २६.७४ | 93.30 
शिनोली, ता. चंदगड, शामराव बेनके 
जि. कोल्हापूर 

२५ | अच्यूत hay फक्टरी, तुळस, | काजू प्रक्रिया श्री. श्रीकृष्ण २५६.६१ ३५.८६ | १७.९३० 
ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधदुर्ग मधुकर झाल्टे 

२६ | मायाश्री फुडस्‌ इंडस्ट्रीज, राईस मिल श्री. रोहित ११२.०० २१.०० १०.५०० 
ता. देसाईगंज, जि. गडचिरोली श्रीकिशन 

अग्रवाल 

२७ | कृषि अमृत अँग्रो pee, फळे व श्री. भालचंद्र २७.२९ ४.०७ २.०३५ 
देऊळगावराजा, जि. बुलडाणा | भाजीपाला शिवाजी मुंडे 

२८ | सीबीज फुड इंडस्ट्रीज, वडगाव | फळे व श्री. बीपीन १५०.०० ३९.९० १९.९५० 
धायरी, पुणे भाजीपाला दिलीप रेवाणकर 

२९ | नाथकृपा अँग्रो, नाथनगर, गुळ प्रक्रिया श्री. विष्णु ४९९.१८ ५०.०० |  २५.००० 
ता. शिरुर, जि. पुणे नागवडे 

३० | श्रीकृषि जिनिंग मिल, आईल मिल श्री. दिपक १५०.०० ३७.५० १८.७५० 
ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा शामसुंदर बतरा 

३१ | मेफी फुडस्‌, थिकपुरली, काजू प्रक्रिया श्रीमती सुजाता २३३.७७ ४२.६५ २१.३२५ 
ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर पाटील 

३२ | निखार राईस मिल, चंदनखेडा, | राईस मिल श्रीमती निना १०९.४८ १८.०० ९.००० 
ता. भद्रावती,जि. चंद्रपूर किशोर निखार 

३३ | फाईन Gey इंडस्ट्रीज, शिनोली, | काजू प्रक्रिया श्री. कखलील ५०.०० ९.६० ४.८०० 
ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर शौकतील 

मुजावर 

३४ | चांदतारा इंडियन स्टीम राइस | राईस मिल श्रीमती निता ६३७.६० ५०.०० |  २५.००० 
इंडस्ट्रीज, नागभीड, चंद्रपूर राजेश गुप्ता 

३५ | श्रीनाथ राईस मिल, | राईस मिल श्री. सोमेश अस्ती | १९२.७१ ४५.११ २२.५५५ 


ता. आमगाव, जि. गोंदिया 


३६ | गोयल राईस मिल, माल्ही, | राईस मिल श्री. विजय ११०.३० २१.०० १०.५०० 
ता. आमगाव,जि. गोंदिया सवलराम 
अग्रवाल 
३७ | मा. जगदंबा राईस मिल, | राईस मिल श्री. मधु अग्रवाल | १०४.९२ १५.०० ७.५०० 
बरबासपुरा, ता.जि. गोंदिया 
३८ | आनंद पॅराबाईलिंग, पिडेकर, | राईस मिल श्रीमती पूजादेवी ८२.४२ १३.३४ ६.६७० 
ता.जि. गोंदिया जैस्वाल 
३९ | ओम इंडस्ट्रीज, सोये हनुमान | राईस मिल श्री. नुतन ९७.३१ ६.३७ ३.१८५ 
समोर, ता.जि. गोंदिया श्रीकृष्ण 
खंडेलवाल 
go | विष्णू राईस मिल, pos रोड, | राईस मिल श्री. दिनेशकुमार ९१.६३ १३.३३ ६.६६५ 
ता.जि. गोंदिया रामसहाय 
सिंघानिया 
४१ | एस.एस.इंडस्ट्रीज, काकोडी, | राईस मिल श्री. केलास ९०.०१ ६.७८ ३.३९० 
ता. देवरी, जि. गोंदिया सिताराम 
अग्रवाल 
४२ | बाबा रामदेव सिल्की राईस मिल, | राईस मिल श्री. रामगोपाल ४२३.३४ १०.५० ५.२५० 
कमारी, ता. जि. गोंदिया मदनलाल 
अग्रवाल 
एकूण ९५१७.६२ १२५५.९५ | ६२७.९७५ 


